“श्रीक्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास 
आराखडा, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे” 
सन २०२४-२५ मधील निधी वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-तीक्षेवि- २०२४/प्र.क्र.५३/का.१४४४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ०४ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा : १) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. तिक्षेव-२०२१/प्र.क्र.४५/का.१४४४,दि. २८.०६.२०२२ 
२) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. तीक्षेवी-२०२४/प्र.क्र.२७/का.१४४४-अ, दि.१४.०३.२०२४ 
३) नियोजन विभाग झासन निर्णय क्र. तिक्षेवी-२०२४/प्र.क्र.२७/का.१४४४-अ, दि.२३.०७.२०२४ 
४ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५.०७.२०२४. 


प्रस्तावना : 

वाचा क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये “श्रीक्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा, 
तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे विकास आराखडयास रु.१०९.५८ कोटीच्या कामांना मंजुरी देण्यात 
आली आहे. वाचा क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये बाहयवळण रस्त्याच्या कामाचा GATT करुन 
रु.१२०.२६७१ कोटी इतक्या सुधारित आराखडयास मान्यता देण्यात आली आहे. वाचा क्र.३ येथील 
शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवाकराच्या वाढीव रकमेनुसार रु.१२५.६३४२ कोटी च्या सुधारित 
आराखडयास मान्यता देण्यात आली आहे. जिल्हा नियोजन अधिकारी, पुणे यांनी “श्रीक्षेत्र जेजुरी 
गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे” विकास आराखड्यांतर्गत सन २०२४- 
२५ मधील कामांकरिता रु.४०.०० कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली आहे. 
तथापि, वित्त विभागाने सहमती दिल्यानुसार जिल्हाधिकारी, पुणे यांना सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षाकरिता सद्यस्थितीत रु.२०.०० कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 


“श्रीक्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे” विकास 
आराखड्यांतर्गत सन २०२४-२५ मधील कामांकरिता सद्यस्थितीत रु.२०.०० कोटी इतका निधी 
(रुपये वीस कोटी फक्त) जिल्हाधिकारी, पुणे यांना वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु.कोटी) 
अ. | लेखाशीर्ष व उद्दीष्ट | सन २०२४-२५ | यापूर्वी सन वित्त विभागाने सहमती 
क्र करीता २०२४-२५ मध्ये दिल्यानुसार 
अर्थसंकल्पित | वितरीत निधी | जिल्हाधिकारी, पुणे यांना 
निधी प्रस्तावित वितरण 
ha ५४५२ ०१९६ ५०.०० ४.९९२३ २०.०० 
५३-मोठी बांधकामे 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि- २०२४/प्र.क्र.५३/का.१४४४-अ 


२. "श्रीक्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे” या विकास 
आराखडयाअंतर्गत मंजूर कामांवर होणारा सदरहू खर्च “लेखाशिर्ष ५४५२ पर्यटनावरील भांडवली 
खर्च, ५३-मोठी बांधकामे, (००) (१३) (५४५२ ०१९६) कार्यक्रम” याखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षातील तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. सदर प्रयोजनासाठी झालेला प्रत्यक्ष खर्च व प्रधान महालेखापाल, मुंबई यांचे कार्यालयाने 
नोंदविलेला खर्च याचा ताळमेळ घालण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी करावी. तसेच 
वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी शासनास तात्काळ 
सादर करावे. 


४. सदर are निर्णय, वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.४६८/२०२४/व्यय-८, दिनांक 
१९.०८.२०२४ अन्वये प्रदान केलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥६॥/9१59॥॥9.0०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९०४१६३०५८२५१६ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MILIND RAGHUNATH : 
KULKARNI 


(मिलिंद कुळकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
आवर्यक कार्यवाहीसाठी, 
१) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 
२) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे. 


) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
) जिल्हा नियोजन अधिकारी, पुणे 

४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
) 
) 
) 


कार्यासन १४२४, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन (व्यय-८,अर्थ-१६),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती(का. १४४४-आ), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


